कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १९० 
अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते 
दि. २९.०२.२०२४ या कालावधी करीता 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/८०/प्र.क्र.५५/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय HAT अस्थायी-२०२३/८०/प्र.क्र.५५/कु.क., 
दि. ३१.०३.२०२३ 
2) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
राकुकका/ आस्था-२क/ अ.प.१९०/ मुदतवाढ/ न.क्र.9४/ ३९११५/ २०२३, 
दि. १०.०८.२०२३ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि. ३१.०८.२०२३. 
४) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि. ०६.०९.२०२३. 
प्रस्तावना - 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या १९० अस्थायी पदांना 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. ३१.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सदर १९० अस्थायी पदांना पुढील 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने १९० 
अस्थायी पदेना दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता शासकीय संस्थेच्या 
नागरी आरोग्य केंद्रातील मंजूर असलेल्या १९० अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२१/प्र.क्र.६७/ कु.क. 


२. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षा करीता सदर पदावरील खर्च खाळील विवरणपत्रात दिलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतुदींतून भागविण्यात यावा. 


१९० अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र योजनेचे नाव पदसंख्या पदांवरील खर्च दर्शविणारे लेखाशीर्ष 
| a | २ ३ 1४ | 
7 नागरी भागातील | १९० शासकीय संस्थेमार्फत चालविले जाणारे 
आरोग्य सेवांची आरोग्य केंद्र- 
पुनर्रचना मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 
(०१)(०१) नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र, (२२११ ०१७६) 
एकूण १९० 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२३०९२७१७२४३२९४१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIL MAHADEV KUMERIYE 
A N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7de2c699c260e8b545f2736f6acef82 
M A H A D F V da11a2da0a65565e5bcb99995bc1 12fe6, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C4770170FA4EC3BAEC96DOFA 


KUMERIYE Scere 
(अनिल कुमेरिये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
४. संचालक-१, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. संचालक-२, आरोग्य सेवा, पुणे 

६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

८. सचिव,आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निमार्ण भवन,नवी, दिल्ली 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२१/प्र.क्र.६७/ कु.क. 


९. विभागीय संचालक (कु.क.), ८२/२, पर्वती, पहिला माळा, दर्पण बिल्डींग, सहकार 
नगर, पुणे 

१०. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्वी 

११. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२. उप संचाळक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१३. उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१४. जिल्हा शल्य चिकित्सक , सामान्य रूग्णालय (सवी 

१५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१६. वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रूग्णालय, उल्हासनगर , जिल्हा- ठाणे 

१७. प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ़ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४४३, आझमशाह 
लेआऊट ,ग्रेट नाग रोड , नागपूर- ४४० ००९. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

१९. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवडनस्ती (HH). 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


